राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
१९ अस्थायी पदे (वैधानिक विकास मंडळातील ९ 
अस्थायी पदे वगळून) दि.०१.०९.२०२१ पासून 
दि.२८.२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र:- राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राजभ- २०२१/२३४/ 
प्र.क्र.१२६/२०-अ, दिनांक २६.८.२०२१ 
शुध्दीपत्रक 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील १९ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२१ 
पासून दि.२८.२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २६.८.२०२१ रोजी 
निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिपत्रकातील पुढील पदांची 
वेतनश्रेणी रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वाचावी. 


शासन पदनाम शासन निर्णयातील वेतन पदांची वेतनश्रेणी अशी 
निर्णयासोबतच्या श्रेणी वाचावी 
परिपत्रकातील 
अनुक्रमांक 

Pa २ ३ ४ 
राज्यपालांच्या सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील आदिवासी कक्षाची अस्थायी पदे 

३ अधीक्षक एस-१५:४१८००-१३२३०० । एस-१७: ४७६००-१५११०० 

४ सहायक एस-०८: २५५००-८११०० एस-१४:३८६००-१२२८०० 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९१७१२१६४४५७०७ 
असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
MILIND NARAYAN 2222222222 ons 
HARDAS Tmnoucaorfecimnenaanrawrs 
(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजभ- २०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/२०-अ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. उपसचिव (कार्या-१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
९. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


